Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ . 


अंक ४० ] 


गुरुवार 

ते बुधवार , 

डिसेंबर २३-२९ , २०२१ / पौष २-८ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 

- 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८१ . 

सहाय्यक आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 


, 


क्रमांक ३ ९ ८ - एसी - टीआर - २०२१. 


1 


1 


ज्याअर्थी , सार्वजनिक ठिकाणी वातावरणात दिवसेंदिवस ध्वनिची तीव्रता विविध स्त्रोतांमुळे वाढतच आहे . तसेच औद्योगिक कामे , विविध 
प्रकारची बांधकामे , जनित्र ( जनरेटर्स ) , ध्वनिवर्धक ( लाऊडस्पीकर्स ) , सार्वजनिक सभा , संगीत वाद्ये , वाहनांचे भोंगे व इतर यांत्रिक साधनांमुळे 
वातावरणातील ध्वनीचे प्रमाण वाढतच आहे . वाढत्या ध्वनी प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर व मानसिक स्वास्थावर अनिष्ट परिणाम होत 
असल्यामुळे वातावरणातील ध्वनीची योग्य पातळी राखण्याच्या हेतूने ध्वनी उत्पन्न करणा - या स्त्रोताचे नियमन व नियंत्रण करणे आवश्यक आहे , असे 
वाटते ; 


आणि ज्याअर्थी , ध्वनी प्रदुषण ( नियमन व नियंत्रण ) नियम , २००० चे नियम २ ( क ) आणि महाराष्ट्र शासनाचे पर्यावरण विभाग यांचे शासन 
निर्णय क्र . ध्वनिप्र - २००० - प्र.क . २४ - ता.क्र . ३ , दिनांक १५ जून २००१ नुसार पोलीस उप आयुक्त यांची ध्वनी प्रदुषण ( नियमन व नियंत्रण ) नियम , 
२००० ची अंमलबजावणी करणे कामी सदस्यीय प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे . 


, 


ज्याअर्थी , शासन निर्णय क्र . ध्वनिप्र -२०० ९ - प्र.क्र . ९ ५ - ताक -१ पर्यावरण विभाग मंत्रालय , मुंबई दिनांक २१ एप्रिल २०० ९ अन्वये व मा . उच्च 
न्यायालय , मुंबई खंडपीठाने वरील याचिकांमध्ये महाराष्ट्र शासन व इतर विभागांनी ध्वनी प्रदुषण ( नियंत्रण व नियमन ) नियम , २००० ची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्याकरिता दिनांक २६ फेब्रुवारी २०० ९ रोजी ठराविक निर्देश दिलेले आहेत . त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शहरी भागात 
शांतता झोन जाहीर करणे आवश्यक आहे . मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच ध्वनी प्रदुषण ( नियंत्रण व नियमन ) नियम , २००० चे कलम 
३ ( ५ ) नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शहरी भागात शांतता झोन त्वरीत जाहीर करुन व शांतता झोनचे फलक लावून आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी योग्य ती प्रसिद्धी करण्याबाबत आयुक्त , महानगरपालिका , नागपूर यांचे आदेश क्र . आ.का. - १२४-२०२०-२१ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजी निर्देशित केलेले आहे . 


ना . - एक - अ -१ ( १६ ९ ३ ) . 


( 
9 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २३-२९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी , शांतता झोन अंतर्गत येणा - या कोणत्याही ठिकाणी कोणी पुढील पैकी कोणताही अपराध करील तो या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये 
पोलीस उप आयुक्त , नागपूर शहर यांना असलेले अधिकारानुसार शिक्षा किंवा दंडास पात्र राहील . 


( १ ) जो कोणी गाणे वाजवील किंवा कोणत्याही ध्वनिवर्धकाचा वापर करील . 


( २ ) जो कोणी ढोल किंवा टमटम वाजवेल किंवा एकतार संगीत किंवा ताणाचे यंत्र फुकील किंवा कोणतेही वाद्य वाजवेल 


( ३ ) जो कोणी गर्दी खेचणा - या एखाद्या स्वरुपाचा , कोणताही नकलांचा , संगीतांचा किंवा इतर कार्यक्रमाचे प्रदर्शन करील . 


आणि ज्याअर्थी , शांतता झोन जाहीर करणेपूर्वी नागरिकांकडून लेखी सूचना किंवा आक्षेप पत्र पाठविणेबाबत जाहीर सूचना स्थानिक दैनिक 
वर्तमानपत्रात व वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे याबाबत नागरिकांकडून कोणतेही आक्षेप असल्यास ३० दिवसांचे आत त्यांनी लेखी अथवा प्रत्यक्ष 
स्वरुपात सक्षम प्राधिकरणाचे समक्ष सादर करावे . आणि ज्याअर्थी , सक्षम प्राधिकारी म्हणून जनतेकडून आलेल्या सूचना व हरकतींचा विचार करण्यात 
येईल . शांतता झोन जाहीर करण्याचे क्षेत्र मौजा बिनाकी येथील नागपूर सुधार प्रन्यासचे रहिवासी ले - आऊट अंतर्गत येणा - या सुजाता नगर परिसरात 
गौतम उच्च प्राथमिक शाळेच्या ” परिसरातील सभोवतील १०० मी . क्षेत्र असून सदर चे क्षेत्र शांतता झोन म्हणून जाहीर करण्याचे प्रस्तावित 
आहे . प्रस्तावित शांतता झोनचे क्षेत्राचे नकाशे नागपूर महानगरपालिकेच्या आसीनगर क्षेत्रीय कार्यालय क्र . ९ येथील सूचना फलकावर नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


. 


अभिजीत बाविस्कर , 


सहाय्यक आयुक्त , 
आसीनगर झोन क्र . ९ , 


नागपूर : 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 


महानगरपालिका , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


